सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रश्ासन-४, 
मंत्रालय च्या आस्थापनेवर दि. ०१.०१.२०२१ 
रोजी स्वच्छक व सफाईगार या पदावर नेमणूक 
झालेल्या गट-ड संवर्गातील कर्मचा-यांची 
तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची ... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०२१. 


वाचा:- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११ 
२. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.३२२/का.१२, 
दिनांक ०६/०६/२०१७ व दिनांक ०६/०१/२०१८, 
३. शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक ज्येष्ठता-२०१९/प्र.क्र.११९/प्रशञा-४, 
दिनांक ३०/१२/२०१९. 


परिपत्रक :- 


उपरोक्त पहा क्र. १ अन्वये शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी 
तयार करणे व प्रसिद्ध करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण तयार करण्यात आले आहे. मंत्रालयातील गट-ड 
संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम पहा क्र. २ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. सदर नियमामध्ये 
सेवाज्येष्ठतेबाबत नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार तसेच, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक 
एसआरव्ही-१०७६/१२, दिनांक २१.०६.१९८२ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, 
१९८२ मध्ये विहीत केलेल्या तरतुदीनूसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील “स्वच्छक व सफाईगार” 
या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट-अ ते ब मध्ये 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. या विभागाच्या आस्थापनेवरील सर्व स्वच्छक व सफाईगार यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 
सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही वास्तविक चुका असल्यास (नाव, आडनाव, जन्मदिनांक, नियुक्ती दिनांक, 
नियुक्तीचा मार्ग, शैक्षणिक अर्हता, अभिप्राय इ. मध्ये चुका असल्यास) किंवा एखाद्या कर्मचा-याचे नाव 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये समाविष्ट केळे नसल्यास किंवा ज्या कर्मचा-याच्या नावापुढील संबंधित स्तंभामध्ये 
माहिती अभावी रकाना कोरा असल्यास, सदर माहिती आवर्यक त्या पुराव्यासह या परिपत्रकाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, त्यानुषंगाने ज्येष्ठतासूची अंतिम 
करताना योग्य त्या दुरुस्त्या करण्यात येतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-४ ह 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०१२९११२८१०८२१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sachin Rangnath Ingale 
DN: c=IN, o=Government Of 


Sachin Rangnath :- oo 


'=Maharashtra, 
2.5.4.20=d5d45991a7960b7afd1 8e1eddf0d63ce045772b551842a66a593 
47७407०011 


serialNumber=44bd20ec4f179d56391 aefc31c7e63810484e8f65fe43eb3, 
Nn a e 7c0d64ee5311bfd80, cn=Sachin Rangnath Ingale 
Date: 2021.01.29 11:33:01 +05'30' 


(सचिन इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
स्वच्छता निरीक्षक, प्रश्‍ा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (प्रशञा-४). 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-४ 3 


IRA परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दि. 22.09.2029 चे सहपत्र 


परिशिष्ट - “अ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रशा-४ च्या आस्थापनेवरील “स्वच्छक” गड “ड” च्या पदावर सन २०१९-२०२० मध्ये नियुक्‍ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची 


संवर्ग - स्वच्छक (वेतनश्रेणी रूपये १५०००-४७६००) 


अ.क्र. ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्यांचे नाव जन्म दिनांक | शासन सेवेत | नियुक्तीचा | प्रवर्ग ।सध्याच्या Ma शैक्षणिक | SRT 
क्रमांक नियुक्तीचा । प्रकार पदावरील । निवृत्तीचा अर्हता 
दिनांक नियुक्तीचा | दिनांक 
दिनांक 
१. ७८ | श्री. मयुर सुरेश शिरस्वाळ । २०.०५.१९८९ | ०१.११.२०१९ | सरळसेवा । अ.जा. | ०१.११.२०१९ | ३१.०५.२०४९ | बी.कॉम. 1-7 | 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-४ 3 


शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.०७/प्रशा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दि. 28.09.2029 चे सहपत्र 
परिशिष्ट - “ब” 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रशा-४ च्या आस्थापनेवरील “सफाईगार” गड “ड” च्या पदावर सन २०१९-२०२० मध्ये नियुक्‍ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 
संवर्ग - सफाईगार (वेतनश्रेणी रूपये १५०००-४७६००) 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्यांचे नाव जन्म शासन सेवेत | नियुक्तीचा | प्रवर्ग | सध्याच्या ।सेवा शैक्षणिक | शेरा 
क्रमांक दिनांक नियुक्तीचा । प्रकार पदावरील  ।निवृत्तीचा | अर्हता 
दिनांक नियुक्तीचा । दिनांक 
दिनांक 
१. | 93 श्री. मनिष विनोद २३.०३.१९९७ | २२.०६.२०२० | सरळसेवा | अ.जा. | २२.०६.२०२० | 39.03.2049 | १२वी a 
सागठिया पास 
२. | १४ श्री. हितेश मनू ASST | १२.०५.१९९७ | १७.११.२०२० | सरळसेवा | अ.जा. | १७.११.२०२० | ३१.०५.२०५७ | बी.काम. शं 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


